पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई व पोलीस 
आयुक्‍त, बृहन्मुंबई यांचे अधिनस्त कार्यालयाकरिता ५ 
व्या टप्यातील पोलीस उपनिरिक्षकांची ६८६ पदे 
निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. ओपीओ 3230/0 क्र ४२८/पोल-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २५ जुलै, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांक ओपीओ ३११०/प्र क्र ४२८/पोल-३ दिनांक १५ जून, २०११ 


प्रस्तावना :- 


शासनाने पालीस दलासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने विविध संवर्गातील ५५१०५ इतकी 
पदे पाच टप्प्यामध्ये प्रतिटप्पा ११०२१ प्रमाणे निर्माण करण्याचे ठरविण्यात आल्याप्रमाणे 
शासनाने चार टप्यात ४४०८४ पदे निर्माण केलेली आहेत. पाचव्या टप्यामधील ११०२१ पदांच्या 
निर्मितीस शासन मान्यता घेऊन त्या पदापैकी पोलीस उपनिरिक्षकांची ६८६ पदे वगळून विविध 
संवर्गातील १०३३५ पदे वरील शासन निर्णयान्वये निर्माण करण्यात आलेली आहेत. शासनाने 
आता उर्वरित ६८६ पोलीस उपनिरिक्षकांची पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय = 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य व पोलीस आयुक्‍त, मुंबई यांचे आस्थापनेवर 
त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या विविध घटक प्रमुखांकरिता रुपये ९३००-३४८०० ग्रेड पे ४३०० या 
वेतन श्रेणीतील पोलीस उपनिरिक्षकाची ६८६ पदे सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
निर्माण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 332/22 व्यय-७ दिनांक 
२१.०५.२०११ अन्वये मान्यता घेऊन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


D\Mahesh\Pol-3\Letter\Cr 428.2010 


सदर पदनिर्मितीच्या अनुषंगाने सन २०११-१२ करिता लागणा-या आवर्ती / अनावर्ती 
खर्चासाठी योग्य मार्गाने स्वतंत्रपणे निधी उपलब्ध करुन घेण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. 

हा शासन निर्णय राज्य शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा 
संगणक सांकेताक २०११०७२६१४०३३२००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


pil 
( न. मं. शिदे) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 

१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण व शहरे) यांचे खाजगी सचिव. 

५) प्रधान महालेखाकार, (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र्‌ राज्य, मुंबई. 

६) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परिक्षा) मुंबई/ नागपूर 

७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र्‌ राज्य मुंबई. 

८) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई 

९) महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई. 

१०) सर्व अपर पोलीस महासंचालक. 

११) आयुकत, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई. 

१२) सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

१३) सर्व पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्ग सह) 

१९४) सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक (लोहमार्ग सह) 

१५) सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा 

१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१९) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन, 
मंत्रालय, मुंबई-३२ (२ प्रती) 

२०) वित्त विभाग (व्यय-७/विनीमय ) अर्थोपाय शाखा, मंत्रालय, मुंबई. 

२१) गृह विभागातील सर्व सह सचिव/ उप सचिव/ अवर सचिव/ कार्यासन अधिकारी. २१) गृह 

विभागाच्या अधिनस्त असलेले सर्व विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख. 

२२) निवड नस्ती, पोल-३ 


D\Mahesh\Pol-3\Letter\Cr 428.2010 


i 


शासन निर्णय, क्र. ओपीओ-३११०/प्र.क्र.४२८/पोल - ३, दि. २५ जुले २०९९ 


पि २०५५- पोलीस (co) ००१ संचालन व प्रशासन 
वि.सु.वि., राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र a 
राज्य, मुंबई र 


(००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय दत्तमत (२०५५ ००१४) 
अपर पोलीस महासंचालक, वाहतुक महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई 


(co) १०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता 
(००)(०४) गुप्त वार्ता बिभाग दत्तमत (२०५५ ०४३५) 
पोलीस अधीक्षक, सिंधुदूर्ग 
वाहतूक पोलीस मदत केंद्रासाठी 


पोलीस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण : 
वाहतूक पोलीस मदत केंद्रासाठी 

पोलीस अधीक्षक, सोलापूर ग्रामीण म 
बाहतूक पोलीस मदत केंद्रासाठी 

९ 


फोर्स -१ 


२०५५- पोलीस (००) १०९ जिल्हा पोलीस 
(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल -दत्तमत - (२०५५ ०१६८) 


: लेखाशिर्ष: २०५५- पोलीस (00)ook संचालन व प्रशासन 


(००)(०१९) पोलीस निरिक्षणालय दत्तमत (२०५५००१९१४) 


(००) (08) जिल्हा पोलीस दल-दत्तमत (२०५५ ०१६८) 
पोलीस आयुक्‍त, नागपूर बरील प्रमाणे 
aie 


पोलीस आयुक्त, सोलापूर बरील प्रमाणे 
ae og a | 


पोलीस अधीक्षक, ठाणे ग्रामीण बरील प्रमाणे 
१ 
9 


गेलीस अथोक्षक, सांगली 
ea meh, eter 


बरील प्रमाणे 


बरोल प्रमाणे 
वरील प्रमाणे 


पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर 
पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली 
पोलीस अधीक्षक, गोंदिया 


ade प्रमाणे 


वरील प्रमाणे 
बरील प्रमाणे 


पोलीस अधीक्षक, बुलढाणा बरील प्रमाणे 
पोलीस अधीक्षक, अकोला बरील प्रमाणे 
पोलीस अधीक्षक, वाशिम बरील प्रमाणे 


पोलीस अधीक्षक, औरंगाबाद ग्रामीण बरील प्रमाणे 
पोलीस अधीक्षक, जालना 


पोलीस अधीक्षक, हिंगोली बरील प्रमाणे 


अधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर २०५५- पोलीस १११ रेल्वे पोलीस 
we पोलीस , लोहमार्ग, नागपूर डु क ण क क कजा eas Gee) 
४७ | अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास ys २०५५-पोलीस (००) ००३ शिक्षण व प्रशिक्षण 
पथके, मुंबई (oo) (०१)पोलीस प्रशिक्षण विद्यालये (२०५५ ००२३) 
२०५५- पोलीस (००)००१ संचालन व प्रशासन 
ऱ्य विशेष की दल (००)(०१) पोलीस निरिक्षणालय दत्तमत (२०५५००१४) 


4 
a, 
a 
कु 
& 
ze} 
3 
- 
‘al 
al 
4 
a 
-| 


बरील प्रमाणे 
बरील प्रमाणे 


बरील प्रमाणे 
बरील प्रमाणे 
बरील प्रमाणे 
बरील प्रमाणे 


०< | xX K | ळ्‌ au] AU au au] av 
"१ ११ ele क 
“|| २००२०० 


२०५५- पोलीस १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस 
(०१) पोलीस आयुक्तांचे कार्यालय,बृहन्मुंबई 
(०२)(०१) शहर पोलीस (२०५५००९७) 


११२ बंदर पोलीस 
(०१) (0%) नदी बंदर ब सागरी पोलीस (२०५५०२५७) 


| 
१] 
q 
ठत 
(> 
जी 


